वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन 
प्रशिक्षण संस्था, नागपूर या विभागीय प्रशिक्षण संस्थेत 
लिपिक-टंकलेखक या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्र. प्रतिनि २०२३/प्र.क्र.१२६/प्रशि-४(१२-अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २२ डिसेंबर, २०२३ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/कार्या.१२, दि.१७.१२.२०१६ 
२) शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.५१०/कार्या.१२, दि.१६.२.२०१८ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पत्र क्र. प्रतिनि २०२३/प्र.क्र.६३/२३/प्रशि-४(१२-आ), दि.२५.०८.२०२३. 
४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेशा क्र.प्रतिनि १५२३/प्र.क्र.१८०/प्रशा-३(१४-अ),दि.१९.१२.२०२३. 


शासन आदेडा:- 


वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर या विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण 
संस्थेतील एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत रिक्‍त असलेल्या लिपिक-टंकलेखक, (एस-६-१९९००- 
६३२००) या पदावर संदर्भाधीन अनु.क्र.४ अन्वये प्रतिनियुक्‍तीच्या प्रस्तावास मंत्रालयीन संवर्ग आस्थापनेच्या 
मान्यतेस अनुसरुन श्रीमती रोडगे, लिपिक-टंकलेखक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय यांची खालीलप्रमाणे 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव आणि मूळ प्रशासकीय marge । प्रतिनियुक्‍तीचा | प्रतिनियुक्‍तीचा 
पदनाम/वेतनश्रेणी विभाग पद/वेतनश्रेणी दिनांक एकूण 
कालावधी 
१ श्रीमती स्वाती अशोक रोडगे, सामान्य प्रशासन | लिपिक-टंकलेखक | आदेझ्ाच्या ३ वर्ष 
लिपिक-टंकलेखक विभाग एस-६ दिनांकापासून | (आदेशाच्या 
एस-६(१९९००-६३२००) (१९९००-६३२००) दिनांकापासून) 


२. तरी त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने (आस्थापना-१९) संबंधित कर्मचा-याच्या बाबतीत प्रतिनियुक्‍तीची 
नोंद घेवून आव्यक ती कार्यवाही करावी. 


३. सदर प्रतिनियुक्ती महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा...) नियम १९८१ च्या परिशिष्ट-२ 
मधील खालील अटी व झातींच्या अधीन राहील. :- 


१) प्रस्तुत प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी संबंधित विभागास लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने सेवेची 
आवश्यकता वाटल्यास सदर कर्मचा-यास परत बोलविण्यात येईल. वसंतराव नाईक राज्य कृषी 
विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर या संस्थेस वरील कर्मचाऱ्यांच्या सेवेची आवश्‍यकता 
नसल्यास संबंधितांना ३ महिन्याची नोटीस द्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे, शासनास सदर बाब अवगत 
करण्यात यावी. तसेच संबंधित कर्मचा-याने मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी 
कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्याला मूळ 
विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहिल. 


२) प्रतिनियुक्तीवर असतानाच्या काळावधीतीळ वेतनाचा/रजा वेतनाचा खर्च वसंतराव नाईक राज्य 
कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर या संस्थेने करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि २०२३/प्र.क्र.१२६/प्रशि-४(१२-आ) 
३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा...) नियम १९८१ च्या परिशिष्ट-४ मध्ये 
विहित केलेल्या दरानुसार वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, 
नागपूर या संस्थेकडून रजा वेतन व राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजने अंतर्गतचे अंशदान देण्यात यावे. 


४ शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.अंनियो २०१२/प्र.क्र.९६/सेवा-४, दि.२१.०८.२०१४ अन्वये 
विहित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतनाबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. 

५) संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशी करावयाची झाल्यास,त्यांच्या सेवा मुळ 
विभागाकडे परत करण्यात याव्यात. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१२२२१७५६०८९४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SMITA = an 
PRASAD JOSHI काळा” 
(स्मिता जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति :- 
१ विभागीय आयुक्त, नागपूर 
२) महासंचालक, GAIA चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे. 


३) उपमहासंचालक, BART चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे. 
४) संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, व्हीआयपी रोड, धरमपेठ, नागपूर 
५) सह सचिव कार्या-प्रशा-३ (१४-अ) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
६) उप सचिव, कार्यासन -आस्था-१(१९), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) 
) 


७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा नागपूर 

८) लेखाधिकारी, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, व्हीआयपी रोड, धरमपेठ, नागपूर 
९) निबंधक तथा सहायक प्राध्यापक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर 

qo) श्रीमती स्वाती रोडगे, लिपिक-टंकलेखक, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित :- 
१) अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई -४०० ३२. 
निवड नस्ती प्रशि-४(१२-आ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


